RUA 


Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 24th March 2016 . 


SOM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १२ ] 


गुरूवार ते बुधवार , मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६० . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk- 3- 983- 2016. 


(1) The petition filed by Sau . Sharda GopalKalore on dated 28 -7 -2015 is hereby allowed . 


(2 ) The Respondent No . 1 Shailendra Mahadeo Patil, Respondent No. 2 Sandip Shyamsunder Kale , Respondent 
No. 3 Ravindra Vishwanath Rayane , Respondent No. 4 Sau . Rupali Dinesh Shinde, RespondentNo. 5 Sau . Jyoti Vijay 
Ganorkar, Respondent No . 6 Sau . Usha Vitthalrao Daberao are disqualified from the post of Councillor of Municipal 
Council , Shegaon as per Sections 3 ( 1) (a ) of the Maharashtra LocalAuthority Members Disqualification Act, 1986 . 


(3 ) The petition filed by Gopal Sampat Kalore on dated 29 -6 - 2015 . Is here by rejected . 


(4 ) Parties bare their own cost. 


Dr. VIJAY ZADE, (IAS ) 


Buldana : 
Dated the 26th February, 2016 . 


Collector, Buldana. 


अ.-एक - अ -१ ( १८८३). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १७- २३ , २०१६/ फाल्गुन २७ , शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


भाग १ - अ ( अ .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१. 

__ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि - ४- कृउबासशेगाव -प्रशासक - ११२२ - २०१६. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १५- अ अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी , निलकंठ करे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा आदेश देतो की , या आदेशाचे तारखेपासून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , शेगांव, जि . बुलडाणा चे सर्व समिती सदस्य 
त्यांची सदस्य म्हणून किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण करण्याचे बंद होईल व ती पदे रिक्त करतील आणि सदर समितीवर कामकाज पाहणेसाठी 
श्री . उमेशचंद्र हुशे , सहाय्यक निबंधक ( प्रशासन ), अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा यांची प्रशासक म्हणून या आदेशाचे तारखेपासून 
सहा महिनेपर्यंत किंवा निर्वाचित समिती सदस्य अधिकारावर येईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या तारखेपावेतो नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ . 


भाग १- अ ( अ. वि .पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६२ . 
वाचाः – मुख्याधिकारी , नगर परिषद , लोणार यांचे पत्र जावक क्रमांक नपलो- १५४- २०१६ दिनांक २५- २- २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक वि . ४- कृउबासलोणार - न . प . प्रतिनिधी- १३१५ - २०१६ . 


ज्याअर्थी, उक्त वाचा क्रमांक ( १) अन्वये नगर परिषद , लोणार या प्राधिकारी संस्थेचे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लोणार येथे प्रतिनिधी म्हणून नगर 
परिषद , लोणारची सर्वसाधारण सभा दिनांक २८ -८ - २०१५ मधील ठराव क्रमांक १२ ( १ ) अन्वये श्री . शे . असलम शे. कासम , नगर परिषद सदस्य , लोणार 
यांचे नांव या कार्यालयाला सादर केलेले आहे . 


त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम १३ ( १) ( इ) मधील तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लोणार चे संचालक मडळावर नगर परिषद , लोणार चे प्रतिनिधी 
म्हणून श्री . शे . असलम शे . कासम , नगर परिषद सदस्य , लोणार यांची याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . श्री . शे . असलम शे . कासम , नगर परिषद सदस्य , 
लोणार यांचा नगर परिषद , लोणार येथील सदस्यत्वाचा कार्यकाळ जोपर्यंत सुरु राहील अथवा जोपर्यंत नगर परिषद , लोणार बाजार समितीवर इतर 
प्रतिनिधीचा ठराव पारीत करीत नाही तोपर्यंत सदर आदेश लागू राहील . 


दिनांक २६ फेब्रुवारी , २०१६ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 


वाचाः - गटविकास अधिकारी उच्च श्रेणी, पंचायत समिती , मेहकर यांचे पत्र जा . क्र .पंसमे -स्विय - सभापती- ३७५- २०१६ दिनांक १२ -२- २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक वि . ४- कृउबास -मेहकर-स्थाप्रासं -प्रति. नि- १३५४ - २०१६. 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये गटविकास अधिकारी उच्चश्रेणी,पंचायत समिती, मेहकर यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मेहकर येथे पंचायत समिती 
प्रतिनिधी म्हणून श्री . माधव तुळशिराम आरसोडे, रा . हिवरा खुर्द, ता . मेहकर यांचे नांव या कार्यालयाला पंचायत समिती , मेहकर ची मासिक सभा 
दिनांक २५- १ -२०१६ मधील ठराव क्रमांक ५ नुसार कळविलेले आहे . 


त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम १४ 
( ४ ) ( सी ) व कलम १३ ( १ ) ( ड ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम १९६७ चे नियम ८३ मधिल तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 
मेहकर चे संचालक मंडळावर पंचायत समिती, मेहकर चे प्रतिनिधी म्हणून श्री . माधव तुळशिराम आरसोडे रा . हिवरा खुर्द, ता . मेहकर यांची नियुक्ती या 
आदेशाद्वारे करीत आहे . 


दिनांक २९ फेब्रुवारी , २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १७- २३ , २०१६/ फाल्गुन २७ , शके १९३७- चैत्र ३ , शके १९३८ 


३ 


भाग १- अ ( अ. वि .पु.) म. शा . रा ., अ . क्र . ६४ . 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ 


क्रमांक वि . ४- कृउबास-नांदुरा-रसुलपुर मुख्य बाजार१४९२- २०१६. 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम ५ ( २) मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र शासन सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग आदेश क्रमांक एपीएम -२०८१- ३६३४० -४४० - ११- स , दिनांक ५-९ - १९८१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , निलकंठ करे जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , बुलडाणा असे जाहीर करतो की , कृषी उत्पन्न बाजार समिती , नांदुरा जि . बुलडाणा या बाजार समितीच्या क्षेत्रातील 
मौजे रसुलपुर येथील खालील नमुद केलेली जागा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नांदुरा जि . बुलडाणा हिचे बाजार क्षेत्रामधील नियंत्रीत केलेल्या शेती मालाच्या 
खरेदी विक्री नियमनाकरीता मुख्य बाजार म्हणून घोषित करण्यात येत आहे . 


मुख्य बाजार : 


मौजे रसुलपुर, ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा शिवारातील नांदुरा -मोताळा रोडला लागून मौजे रसुलपुर शिवारातील गट नं . ७२ व ७३ मधील शेतजमीन 
एकूण क्षेत्र ३ . ३९ हेक्टर ( ८ .३७ एकर ) जमिनीची चतुःसिमा खालीलप्रमाणे. 


पुर्वेस 


नांदुरा बुलडाणा रोड व सुपडा बुरुकले यांचे शेत 


पश्चिमेस 


नांदुरा बाजार समितीने खरेदी केलेले शेत 


उत्तरेस 


मुसलमान पंचाची जमीन 


दक्षिणेस 


सरकारी बैलगाडी रस्ता 


मौजे रसुलपुर , ता . नांदुरा, जि . बुलडाणा शिवारातील नांदुरा - मोताळा रोडला लागून मौजे रसुलपुर शिवारातील गट नं . ७२ व ७३ मधील शेतजमीन 
एकूण क्षेत्र ३.३९ हेक्टर ( ८ . ३७ एकर ) जमीन समितीच्या मालकीची व ताब्यातील जागा मुख्य बाजार समिती म्हणुन राहील . तसेच यासाठी बाजार 
क्षेत्रामध्ये पुढील गावांचा समावेश आहे . मौजे ( १ ) अवधा बु . ( २) अवधा खु . ( ३) अलमपुर (४ ) औरंगपुर (५ ) भुईशिंगा (६ ) बेलाड ( ७) बुर्ती ( ८ ) बुर्टी (९ ) 
भिलवडी ( १० ) भोरवंड ( ११) बेलुरा ( १२ ) भोगलवाडी ( १३ ) चांदुर ( १४) चिंचखेड ( १५ ) वडनेर ( १६) दहिगांव ( १७ ) धानोरा बु . ( १८ ) वाडी ( १९ ) दहीवडी ( २० ) 

ड ( २१ ) धानोरा ( २२) डिघी ( २३ ) ईसरखेड ( २४ ) फुली ( २५ ) थोरवाडी ( २६ ) गोसिंग ( २७) गोंधनखेड ( २८ ) हिंगणे गव्हाड ( २९ ) हिंगणे उजाड ( ३० ) 
ईसबपुर ( ३१) जिगांव (३२) जवळा बा . (३३ ) खातखेड ( ३४ ) खरकुंडी ( ३५ ) खुमगांव ( ३६) केदार ( ३७) कोलासर (३८ ) भंडारी खु . ( ३९ ) खेळगांव ( ४० ) 
कोदरखेड ( ४१ ) काटी ( ४२) लोणवाडी (४३) मामुलवाडी ( ४४) मोघा (४५ ) माटोळा (४६ ) माळेगांव (४७ ) महाळुगी ( ४८ ) मेंढळी (४९ ) मोमीनाबाद ( ५०) नांदुरा 
( ५१) नांदुरा खं . (५२) अहमदपुर (५३) महमदपुर ( ५४ ) खुदावंतपुर (५५) निमगांव (५६) नारायणपुर ( ५७ ) नारखेड (५८) नायगांव ( ५९ ) पलसोडा ( ६० ) पातोंडा 
( ६१ ) पोटळी ( ६२ ) पिंपळखुटा बु . ( ६३ ) पिंप्री अढाव ( ६४ ) पिंपळखुटा खु . ( ६५) पिंप्री कोळी ( ६६ ) रसुल 
( ६९ ) शिरसाडी ( ७० ) सानपुडी ( ७१ ) सांगवा ( ७२) शेलगांव मुकुंद ( ७३ ) सावरगांव नेहु ( ७४ ) सावरगांव चाहु ( ७५ ) तरवाडी ( ७६ ) टाकळी ( ७७) टाकरखेड 
( ७८ ) उदेपुर ( ७९ ) वडगांव ( ८० ) वडाळी ( ८१) विटाळी (८२ ) वाडी ( ८३ ) वडी ( ८४ ) वडनेर भोलजी ( ८५ ) वडगांव डिघी ( ८६ ) येरळी ( ८७) धानोरा 

८ ) खडदगांव ( ८९ ) बरफगांव ( ९० ) मुरंबा ( ९१) वसाडी (९२) वळती बु . ( ९३ ) वळती खु . ( ९४ ) अंबोडा ( ९५ ) दादगांव (९६ ) हिंगणे दादगांव 
( ९७) हिंगणे ईसापुर (९८ ) ईसापुर (९९) भोटा ( १०० ) हिंगणा भोटा ( १०१) रोटी ( १०२ ) वसाडी खु . (१०३ ) खेर्डा ( १०४) खैरा ( १०५) कंडारी बु. 
( १०६ ) तांदुलवाडी ( १०७) टाका ( १०८ ) तिकोडी ( १०९ ) खंडाळा ( ११० ) कोकलवाडी ( १११ ) शेंबा बु. ( ११२) शेंबा खु . 


उपबाजार : 


यापूर्वी मुख्य बाजार म्हणून घोषित केलेली व अनेक वर्षे मुख्य बाजार म्हणून अस्तित्वात असलेली जुने मार्केट यार्ड नांदुरा येथील रेल्वे स्टेशन जवळ 
नगर परिषद हद्दीतील क्षेत्रफळ ७०००४.०१ चौरस मिटर खालील चतःसिमेची जागा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार म्हणून घोषित करण्यात 
आहे . 


कळ ७० 


त्र 


l 


पबाज 


- 


पुर्वेस 
पश्चिमेस 


नगर परिषद इमारत व पोस्ट ऑफीस 
नांदुरा -बुलडाणा रोड 
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ व रेल्वे स्टेशन 


उत्तरेस 


- 


दक्षिणेस 


दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालय 


बुलडाणा : 
दिनांक ३ मार्च, २०१६ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १७- २३ , २०१६/ फाल्गुन २७ , शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


भाग १ - अ ( अ. वि .पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६५ . 


वाचा : - सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था रिसोड यांचे पत्र जा . क्र . निनिअ -कृउबास- प्रक्रिया सह . संस्था -प्रतिनिधी निवडणूक - अहवाल- ८४१ - २०१६ 

दिनांक २- ३- २०१६ 


क्रमांक जिउनि-निवडणूक - कृउबासरि- २३९०- २०१६ . 


ज्याअर्थी, वाचा नुसार , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रिसोड चे संचालक मंडळावर रिसोड तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री आणि प्रक्रिया संस्था 
म ., रिसोड या संसथेचे श्री . सुभाष बाळासाहेब खरात यांना प्रतिनिधी म्हणून घेण्याबाबत कळविले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ), अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १) ( क ) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या कृषि उत्पन्नावर प्रक्रिया करणा - या किंवा त्यांचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणा - या संस्थांमधून प्रतिनिधी निवड करुन एक 
प्रतिनिधी संचालक म्हणून राहील अशी तरतूद आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १)( क ) नुसार रिसोड तालुक्यामध्ये ईतर 
कृषि उत्पन्नावर प्रक्रिया करणा - या किंवा त्यांचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणा- या संस्था नसल्याने कृषि उत्पन्न बाजार समिती , रिसोडच्या संचालक पदी 
रिसोड तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री आणि प्रक्रिया मर्या., रिसोडचे संचालक सुभाष बाळासाहेब खरात यांचे नाव उक्त वाचानुसार जाहीर करण्यात 
येत आहे . 


भाग १- अ ( अ. वि .पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६६ . 


वाचा : - सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था मंगरुळपीर यांचे पत्र जा .क्र . सनिम -पणन - कृउबास- प्रतिनिधी-८८७- २०१६ दिनांक ३- ३-२०१६ . 


क्रमांक जिउनि -निवडणूक - कृउबासमं - २३९३ २०१६. 


ज्याअर्थी, वाचा नुसार , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मंगरुळपीर चे संचालक मंडळावर जगदंबा जिनिंग प्रेसिंग को - ऑप . फॅक्टरी मर्या. मंगरुळपीर या 
संस्थेचे श्री . महादेव लक्ष्मण सुर्वे यांना प्रतिनिधी म्हणून घेण्याबाबत कळविले आहे. 


___ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १ ) ( क ) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या कृषि उत्पन्नावर प्रक्रिया करणा - या किंवा त्यांचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणा- या संस्थांमधून प्रतिनिधी निवड करुन एक 
प्रतिनिधी संचालक म्हणून राहील अशी तरतूद आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १ )( क ) नुसार रिसोड तालुक्यामध्ये ईतर 
कृषि उत्पन्नावर प्रक्रिया करणा- या किंवा त्यांचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणा- या संस्था नसल्याने कृषि उत्पन्न बाजार समिती रिसोडच्या संचालक पदी 
जगदंबा जिनिंग प्रेसिंग सहकारी संस्था मर्या., मंगरुळपीरचे संचालक महादेव लक्ष्मण सुर्वे, यांचे नाव उक्त वाचानुसार जाहीर करण्यात येत आहे . 


दिनांक ८ मार्च, २०१६ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


वाचा : - ( १ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती, रिसोड , ता . रिसोड , जि . वाशिम यांचे कार्या. पत्र जाक्र - ७९८ - २०१६ , दिनांक ८ - ३- २०१६ . 


(२ ) पंचायत समिती रिसोड, ची मासिक सभा दिनांक १२-१ -२०१६ , चे सभेतील मा . अध्यक्ष तथा सभापती यांचे परवानगीने वेळेवर योणा- या 

विषयातील ठराव क्रमांक ४ चे ठरावाची छायाप्रत . 


क्रमांक पणन -स्थानीक . स्वराज्य . संस्था प्रतिनीधी- अधिसुचना २४७१- २०१६. 


ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ( १ ) नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती रिसोड ता . रिसोड , जि . वाशिम स्विकृत सदस्य श्रीमती शारदाताई नारायण आरू यांना 
परत बोलावुन अथवा त्यांचे प्रतिनिधीत्व रद्द करून बाजार समिती रिसोडवर नव्याने प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायत समिती रिसोड , 
ता . रिसोड , जि . वाशिम चे वतीने पंचायत समिती सदस्या , सौ . ज्योतीताई रविंद्रराव मोरे , यांचे नाव निर्देशित करणेबाबत गटविकास अधिकारी पंचायत 
समिती रिसोड यांनी या कार्यालयास कळविले आहे. व तसा प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


५ 


आणि ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ( २) नुसार दिनांक ४-४- २०१५ ला नविन सभापती निवड झाल्यामुळे दिनांक १२- १-२०१६ चे मासिक सभेमध्ये वेळेवर 
येणा- या विषयानुसार सभापती यांचेकडून श्रीमती शारदाताई नारायण आरू स्विकृत सदस्य यांना परत बोलावून अथवा त्यांचे प्रतिनिधीत्व रद्द करून नव्याने 
श्रीमती ज्योतीताई रविंद्रराव मोरे यांना प्रतिनीधी म्हणून पाठविण्यासंबंधीचा पंचायत समिती सदस्यांचा ठराव क्रमांक ४ नुसार बहुमताने मंजूर केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री ( विकास विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १ ) (इ ) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून (पंचायत समिती ) चा एक प्रतिनीधी हा संचालक म्हणून राहील अशी तरतूद आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( १ ) ( इ ) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती 
रिसोड , ता . रिसोड , जि . वाशिम च्या संचालक पदी स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायत समिती) मधून सौ . ज्योतीताई रविंद्रराव मोरे, पंचायत समिती सदस्या , 
पंचायत समिती ,रिसोड , ता . रिसोड , जि . वाशिम यांचे नाव गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती रिसोड जि . वाशिम यांचे उपरोक्त वाचा क्रमांक ( १ ) चे 
पत्रानुसार व दिनांक १२- १-२०१६ चे सभेतील ठरावानुसार जाहीर करण्यात येत आहे . 


वाशिम : 
दिनांक १० मार्च, २०१६ . 


डी . आर . खाडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६८ . 


अध्यक्ष , नगरपरिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सुधारित विकास योजनेत फेरबदल करणेबाबत . 


क्रमांक - नपवा -निवि - कार्या- १४ - ४०७६- २०१६. 


वाशिम शहराची सुधारित विकास योजना यापुढे उक्त विकास योजना असे उल्लेखिलेली मा . संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेश 
क्र . विकास योजना वाशिम ( सुधारित ) टिपीव्हि- २- २५६७ दिनांक ३० - ४- १९९२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जुलै १९९२ पासून अंमलात आली आहे . 


उक्त मंजूर विकास योजना ( सु) नुसार मौजे वाशिम येथील सर्वे न . ४४४ , ४४६ व ४४७ मधील जागा ना विकास क्षेत्रात समाविष्ट आहे . नगर 
परिषद वाशिमने सदर जागा वैद्यकीय महाविद्यालय व दंत महाविद्यालयाकरिता आरक्षीत करण्याबाबतचा नगर परिषद विशेष सभा दिनांक ८ मार्च, २०१६ ची 
तहकूब सभा दिनांक ९ मार्च, २०१६ प्रस्ताव क्रमांक ०१ नुसार ठराव पारित करुन उपरोक्त विकास योजनेत फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . त्यानुसार 
मौजा वाशिम सर्व्हे न . ४४४ , ४४६ व ४४७ मधील विकास योजना ( सुधारित ) भाग नकाशावर दर्शविलेली जागा वैद्यकीय महाविद्यालय व दंत महाविद्यालयाकरिता 
आरक्षित करण्याकरिता निर्णय घेतला आहे . 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर परिषद, वाशिम चे कार्यालयात कार्यालयीन वेळात नागरिकांना अवलोकनार्थ खुला 
ठेवण्यात आला आहे . 


उपरोक्त फेरबदलाबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात तसेच दैनिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत लेखी स्वरुपात नगर परिषद , वाशिम कार्यालयात नोंदवाव्यात त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव सादर करते वेळी करण्यात 
येईल. 


वाशिम : 
दिनांक १६ मार्च, २०१६. 


सौ . लताताई द . उलेमाले , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , 

वाशिम . 


अ.- एक - अ-२ (१८८३). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


HTT 9-31 (37. . .) 7 . STI. PT., 31. 55 . 88 . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


Modification Under Section 37 ( 1) Maharashtra Regional And Town Planning Act , 1966 . 


No.MCW -Desk - 14 -4076 - 2016 . 


Development Plan of Washim (Revised ) has been sanctioned by Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune Order No. D . P . Washim (R ) TPV -2 - 2567 dated 30th April 1992 and came into 
force with effect from 1st July 1992 for the public interest . 

The Municipal Council, Washim has decided somemodification in the sanctioned revised develop 
ment plan Washim as follows. 

Muncipal Council,Washim vide its resolution No . 01 dated 8th March 2016 postponed to 9th March 
2016 has decided to make modification in development plan and proposed ..... 

In the said development plan land out of Mouje Washim S . Nos . 444 , 446 and 447 shown on 
development plan (Revised ) for no development zone should be deleted and it should be reserved for 
Medical College and Dental College . (as shown on D . P . (R ) part plan )Municipal Council, Washim vide its 
Resolution No . 01 dated 8th March 2016 postponed to 9th March 2016 has decided to make Modification 
in development plan and proposed . 

The plan of the proposed Modification has been kept in the office of the Municipal Council ,Washim 
for inspection of the public during office hours . 

Any person having any objection or suggestion regarding proposed modification may communicate 
in writing to the Municipal Council, Washim within one month from the date of publication of this news 
paper shall be considered by the Municipal Council , Washim before submitting the proposal of 
modification to Government for sanction . 


Any 


Washim : 
Dated the 16th March 2016 . 


Sou . LATATAI D . ULEMALE , 

President, 
Municipal Council , 

Washim . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


